आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र 
पुरस्कृत “व्याघ्र प्रकल्प - अनावर्ती व 
आवर्ती” या योजनेकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १७ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) वन विभागाची नस्ती क्र.डब्लुएलपी १०.२२/प्र.क्र.३१४/भाग-२/फ-१. 
प्रस्तावना :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत वन विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 


केंद्र पुरस्कृत “व्याघ्र प्रकल्प - अनावर्ती व आवर्ती” या योजनांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकाकरीता 


सन २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झालेला केंद्र/राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा 


प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 


अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २४०६-वनीकरण व वन्यजीव या मुख्य 


लेखाशिर्षातर्गत केंद्र पुरस्कृत “व्याघ्र प्रकल्प - अनावर्ती व आवर्ती” या योजनांतर्गत अनुसूचित जमाती 


घटकाकरीता प्राप्त झालेला केंद्र/राज्य हिऱयाचा निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून 


खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित | सदर शासन निर्णयान्वये 
तरतूद वितरीत करण्यात येत 

असलेला निधी 

२४०६ ॥९८२ अनावर्ती केंद्र हिस्सा (६०%) ७०६.९७ ६०.९७ 
२४०६ ॥९९१ अनावर्ती राज्य हिस्सा (४०%) १८७.९९ ४०.६५ 
एकूण अनावर्ती (अ) ८९४.९६ १०१.६२ 
२४०६ Boo? आवर्ती केंद्र हिस्सा (५०%) ४८३.९७ ४५.७७ 
२४०६ 8०११ आवर्ती राज्य हिस्सा (५० %) १८८.९७ ४५.७७ 
एकूण आवर्ती (बो ६७२.९४ ९१.५४ 
THT (31 + 9) 9483.20 १९३.१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६ /कार्यासन-६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१९३.१६ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी त्र्याणाव लाख सोळा हजार फक्त) इतका 


निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, वन विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 


यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील दिलेल्या निर्देशांचे 


काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 


अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य seed भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 


उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 


लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.९८०/२०२३/व्यय-१४, दि.०३.११.२०२२३ 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७""/५/.॥8॥8/99॥[॥9.90०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१११६१४०७२४६३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 
0 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


DEVARAM 2 
BHAWARI णा 
(राजेंद्र दे.भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Cc ww A  -0 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१६ /कार्यासन-६ 


७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
८. वित्त विभाग (अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


